मा. सचिव साहेब, 
भारत मल्टिपरपज एज्यूकेशन सोसायटी, लातूर 
८/० नळगीर ता.उदगीर जि.लातूर 


विषय : परिचारिका पदाचा राजीनामा स्विकारणे बाबत. 
दि./”31//10//2024 रोजी मध्यान्हानंतर 


महोदय, 

वरिल विषयी सविनय सादर करण्यात येते की, मी विश्‍वास बाबूराव पडिले 
'परिचारक' निवासी मतिमंद विद्यालय, नळगीर या शाळेत सन 2009 पासून 
कार्यरत आहे. आपण मला सदरिल पदावर कार्य करण्याची संधी दिल्याबद्दल 
मी आपला तऋणी आहे. परंतू मला माझ्या प्रकृती अस्वस्थतेमूळे कार्य करणे 
अशक्य व अडचणीचे होत आहे. या कारणामूळे दि. 31/10/2024 च्या 
मध्यान्हानंतर सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 

तरी माननीय सचिव साहेबांनी माझा परिचारक पदाचा राजीनामा स्विकारून 
सेवा समाप्त करण्याची परवानगी द्यावी ही विनंती. 


आपला विश्वासू 
विश्वास बाबूराव पडिले 


